दिनांक १० ते १५ फ्रेब्रुवारी, २०२४ या 
कालावधीत पाटणा, बिहार येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी सेवा कॅरम स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये 
महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी होणाऱ्या 
खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- १४२४/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ फ़ेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक-१८/०३/ 
२०२२-२३/सीसीएससीएसबी, दिनांक २१.१२.२०२३ 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.--अभानासे/कॅरम/२०२३-२४, 
दि.२५.०१.२०२४ 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक-उपसंक्री/ 
अभानासे/२०२३-२४/१३२, दि.०६.०२.२०२४ 
शासन निर्णय :- 
दिनांक १० ते १५ फ़ेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत पाटणा, बिहार येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कॅरम स्पर्धा २०२३-२४ मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा 
संघ निवडण्याकरिता सचिवालय जिमखाना, मुंबई येथे दि. १३ जानेवारी, २०२४ रोजी निवड चाचणी 
आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी 
सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र 
अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या एकुण रु.९७,५००/- (रुपये सत्यानव हजार पाचशे फक्त) इतक्या खर्चास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. या साठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ 
प्रशिक्षक/व्यवस्थापक यांना दिनांक ०५ ते ०७ फ़ेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व 
दिनांक १० ते १५ फ़ेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक ०२ फ़ेब्रुवारी, २०२४ 
(म.नं) पासून कार्यमुक्त करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात 
याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या 
विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 


४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ 
मे,१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ०५ ते १५ फ़ेब्रुवारी, २०२४ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या 
प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय 
असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई- 
१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई- 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२४/प्र.क्र.२१/क्रीयुसे-२, 


१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ 


प्रत, 


मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत 
मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना 
कार्यासनात सादर करणे आवऱयक राहिल. 


५. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत 
सादर करावे. तसेच शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, 
मुंबई यांना त्वरीत परत करण्यात यावी. 

६. यासाठी होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ 
क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत 
सहभाग (२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखात्ीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


७. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१४१६३१५९३७२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAuJI 
AVHAD 
Date: 2024.02.14 16:41:11 +05'30' 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 

३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 

४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र *अ” 
दिनांक १० ते १५ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत पाटणा, बिहार येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल 
भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा कॅरम २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या कॅरम संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या 
स्पर्धकांची नावे दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव ब पदनाम कार्यालय / विभागाचे नाव 
| श्रो. शेलेश श. पाटील, सहा. अधिक्षक सहा.संचालक )लेखा.०१-पुणे ,कृषि आयुक्तालय (१- 
२ | श्री. प्रफुल्ल ना. चिंचे, लिपिक वभागीय वनअधिकारी कार्यालय, सा.व. विभाग, 
अमरावती, व्यकंयापूर- ४४४६०२. 
३ | श्री. उदय शिंदे, दुय्यम निरिक्षक अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, भरारी पथक, पालघर. 
४ | श्री. आयुष अरुण पुगावकर, लिपीव ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५ श्री. जयवंत मोरे, कक्ष सेबक विधान भवन, मुंबई. 
६ | श्री. सुरज दिनेश खडपकर, लिपिक पहयोगी महाअधिवक्ता यांचे कार्यालय, म.रा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई. 
७ । श्री. राजेश धुमाळे, वाहन चालक कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता, मुंबई उपगनर. 
८ | श्री. जावेद नाखवा, सहा. कक्ष अधिव नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंब 
९ | श्रीमती भारती कोरगांवकर, सर ज.जी. समूह रुग्णालय, शासकोय वैद्यकोय 
लॅबोरेटरी टेक्निशियन महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई. 
१० श्रीमती रेणुका बा. ओतारी, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग (रो.ह.यो.) चिपळूण, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ जिल्हा - रत्नागिरी. 
११ | श्रोमती अलिशा अभय वेंगुर्लेकर, शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, TARTS, मुंबई. 
सहाय्यक बांधणीकार 
१२ | श्रीमती शमा प्रविण कदम, उपलेखापरिक्षक | जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१, सहकारी संस्था 
रायगड, अलिबाग. 
१३ | श्रीमती अमृता शे. डेरे, कनिष्ठ लिपिक कार्यकारी अभियंता यांत्रिको भांडार विभाग, दापोडी, 
पुणे. 
१४ | श्रीमती पृथ्वी सु. साळवे, Taste बांधकाम उपविभाग (रो.ह.यो.) चिपळूण, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ जिल्हा - रत्नागिरी. 
१५ | श्री. मारुती कवालदार, सहा. कक्ष अधिकारी | महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(प्रशिक्षक) 
१६ | श्रीमती दिपा संदेश जाधव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी (व्यवस्थापक) 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक Yo ते १५ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत पाटणा, बिहार येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा कॅरम २०२३-२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या कॅरम संघासाठी होणाऱ्या 
खर्चाचे विवरणपत्र. 


Rm) तपशील 1 ||[|उ्_| | रुपये 


१ मुख्य पंच व १ सहाय्यक पंच यांना मानधन (240042000) 
०८ कॅरम बोडांचे स्टॅन्डसहित भाडे, (एक दिवसाकरिता) ५६०० 
(रु. ७००/- प्रति कॅरम याप्रमाणे ०८ कॅरमचे भाडे ( ७००५०८) शय्या 


१) | दिनांक ५ ते ७ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत आयोजित केलेल्या प्रशिक्षण 
शिबीरासाठी ५ कॅरम स्टॅण्डसहित भाडे. (३ दिवसाकरिता) कलि वकि 
( रु.७००/- प्रति कॅरम प्रति दिन प्रमाणे) (७००५५५३) 


२) | वाहतूक Ga (ने-आण, हमालीसह) + वायरी प 


3) | १६ खेळाडू, १ प्रशिक्षक व १ व्यवस्थापक यांना प्रशिक्षण कालावधीत अल्पोपहार. ४८०० 
(१६५१००५३) (3 दिवसाकरिता) 
वैयक्तिक क्रोडा साहित्य:- 


१६ ZHYS रु.९००/- प्रमाणे. 


१६ टि शर्टस्‌ रु. ७००/- ( मोनोग्रामसहित) प्रमाणे. ११२०० 
१६ किटबॅग रु. ७००/- प्रमाणे. 


Aa 


) 


वि 


A 
wa 


—— 


एकूण रुपये :- (रु. सत्याण्णव हजार पाचशे फक्त ) 


विवरणपत्र - क 
दिनांक १० ते १५ फेब्रुवारी, २०२४ या कालावधीत पाटणा, बिहार येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा कॅरम २०२३-२४ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या कॅरम संघाची 
निवड करण्यासाठी दि. १३ जानेवारी, २०२४ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी 


खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 

क्र. | खेळाडूचे नाव ब पदनाम विभाग / कार्यालय 

१ | श्री. सचिन राऊ शिरसाट, कनिष्ठ लिपिक । कार्यकारी अभियंता भांडार विभाग, दापोडी, पुणे-१२. 

२ | श्री. अनंत गोपीनाथ काळेल, शिप कार्यकारी अभियंता भांडार विभाग, दापोडी, पुणे-१२. 

३ | श्री. अक्षय गौतम गायकवाड, भांडारपाल कार्यकारी अभियंता व्दार निमिर्ती विभाग, दापोडी, 
पुणे १२. 

४ | श्री. शेलेश शरद पाटील, सहाय्यक अधिक्षक | कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५ श्री. प्रफुल्ल ना. चिंचे, लिपिक वभागीय वनअधिकारी कार्यालय, सा.व. विभाग, 
अमरावती, व्यकंयापूर- ४४४६०२. 

६ । श्री. गजानन ल. pes, राज्यकर निरीक्षक  । वस्तू व सेवा कर कार्यालय, नोडेल-१३, वांद्रे (पू) मुंबई. 

७ | St. सुजीत विजय पेडणेकर, मा. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे 

नि. श्रे. लघुलेखक कार्यालय, कुलाबा, मुंबई. 

८ | श्री. उदय अनंत शिंदे, दु. निरीक्षक Tah, राज्य उत्पादन शुल्क, पालघर. 

९ | श्री. सुरज दिनेश खडपकर, लिपिक पहयोगी महाअधिवक्ता यांचे कार्यालय, म.रा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई. 

१० | श्री. सुमित बाबासाहेब सरवदे, जव्हार नगर परिषद छत्रपती शिवाजी महाराज पथ, 

लेखापाल व लेखापरीक्षक जिल्हा - पालघर. 

92 श्री. गोपाळ पू. कानडे, जवान धीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, पुणे. 

१२ श्री. सुभाष आप्पा चव्हाण, यंत्र चालक शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, TARTS, मुंबई. 

१३ | श्री. शिवानंद वैजनाथराव स्वामी, धकारी कार्यालय, नांदेड. 

अव्वल कारकून 
१४ | श्री. संदीप मनोहर यादव, शिप महाअधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
१५ | श्री. मारुती भगवान कवालदार, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सहाय्यक कक्ष अधिकारी 

१६ | श्री. जयवंत मोरे, कक्ष सेबक विधान भवन, मुंबई. 

१७ | श्री. आयुष अरुण पुगावकर, लिपीव ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८ | श्री. विजय किशोर बगरे, अधीक्षक मुख्य अभियंता यांचे कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान रोड, फोर्ट, 
मुंबई. 

१९ | श्री. गुरुनाथ द. हळदणकर, उदवाहन चालक | सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 

२० | श्री. प्रमोद राधाकृष्ण गवंडे, शिंप बस्त्र विभाग, सर ज.जी. समूह रुग्णालये, भायखळा, 
मुंबई. 

२१ श्री. राजेश भ. धुमाळे, वाहन चालक कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
कोकण भवन, नवी मुंबई. 

२२ | श्री. नितीन साबाजी गावडे, नियंत्रक शिधावाटप , रॉयल इन्शुरन्स इमारत, । 

शिधा वाटप निरिक्षक मुंबई. 

२३ | श्रो.रजनीकांतपंडीत | सर ज.जी. समूह रुग्णालय, भायखळा, मुंबई. 


२४ | श्री. जावेद नाखवा, सहा. कक्ष अधिव नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२५ | श्री. गोरीश करडी, मा. लोकायुक्त कार्यालय, मुंबई. 
२६ । श्रीमती अमृता शे. डेरे, कनिष्ठ लिपिक कार्यकारी अभियंता यांत्रिको भांडार विभाग, दापोडी, 
पुणे. 
२७ | श्रीमती दिपा संदेश जाधव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 
२८ | श्रीमती मोहिनी भिका सुराळके, वनरक्षक  । वनक्षेत्र कार्यालय, काठी (प्रा.) मेबासी वनविभाग 
तळोदा, ता. तळोदा, जिल्हा नंदुरबार. 
२९ | श्रीमती रेणुका बा. , पार्वजनिक बांधकाम उपविभाग (रो.ह.यो.) चिपळूण, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ जिल्हा - रत्नागिरी. 
३० | श्रीमती पृथ्वी सु. साळवे, पार्बजनिक बांधकाम उपविभाग (रो.ह.यो.) चिपळूण, 
सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२ जिल्हा - रत्नागिरी. 
३१ | श्रीमती प्रियदर्शनी दशरथ लामदाडे, पविभागीय अभियंता पाटबंधारे संशोधन उपविभाग, 
कनिष्ठ लिपीक कळवा- ठाणे. 
३२ | श्रीमती निर्मला बसंत तांबे, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सहायक लेखा अधिकारी 
३३ | श्रीमती राजेश्‍वरी रा. पदमन, स.सं. अधिकारी | शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३४ | सो. अलिशा अभय वेंगुर्लेकर, शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चनीरोड, मुंबई. 
सहाय्यक बांधणीकार 
३५ | श्रीमती. शमा कदम, उपलेखापरिक्षक जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-९, सहकारी संस्था 
रायगड, अलिबाग. 
३६ | श्रीमती भारती कोरगांवकर, सर ज.जी. समूह रुग्णालय, शासकोय वैद्यकोय 
लॅबोरेटरी टेक्निशियन महाविद्यालय, भायखळा, मुंबई. 


Digitally signed by DNYANESHWAR 
ASARAJI AVHAD 
Date: 2024.02.14 16:41:36 +05'30' 


( ज्ञानेश्‍वर आव्हाड ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


